शासकीय आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी 
शाळा व शासकीय वसतीगृहामध्ये वृक्ष 
लागवड करण्याबाबत. 

(झाडे लावा झाडे जगवा) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : शाआझ्ा-२०२१/प्र.क्र.६६/का.१३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : शासन परिपत्रक , आदिवासी विकास विभाग, क्र. वृक्षला २०१६/प्र.क्र.३९/का.१४, 
दि.२० एप्रिल, २०१६. 


शासन परिपत्रक 


राष्ट्रीय वननिती, १९८८ मधील धोरणानूसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ cab क्षेत्रावर 
वृक्षाच्छादन/वनीकरणे असणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशातील प्रगतीशील आणि विकासामध्ये 
अग्रगण्य राज्य आहे. तथापि, राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र पाहता सुमारे २० टक्के जमीन वृक्षाच्छादित आहे. 
पर्यावरणातील होणार बदल हा अनेक घटकापैकी मोठ्या प्रामणावरील वृक्षतोड व जंगलाचा र्‍हास या 
घटकामुळे देखील होतो. पर्यावरणातील हा बदल पृथ्वीवरील प्राणी, वनस्पती तसेच मानवी जीवनास धोक्याचा 
ठरत आहे. पर्यावरणाचा असमतोल, वाढते प्रदूषण आणि त्यातून होत असलेले पर्यावरणीय बदलामुळे 
जागतीक तापमानत वाढ, बदलते निसर्ग att gap, अनियमित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ या 


माध्यमातून गेल्या काही वर्षात निसर्ग आपल्याला जाणीव करून देत आहे. 


२. वरीलबाबीचा विचार करून आदिवासी विकास विभागाच्या आधिपत्याखालील शासकीय 
आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा व शासकीय वसतीगृहामध्ये वृक्षारोपण करण्यात यावे. सदर वृक्षारोपण 
करताना “एक विद्यार्थी एक झाड” ही संकल्पना राबवून खालीलप्रमाणे नियोजन करण्यात यावे. 

१) सदर कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वय या करिता प्रकल्प स्तरावर 
नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. 

२) वृक्ष लागवड कार्यक्रमासाठी जिल्हा कृषि केंद्र तसेच आवऱ्यकतेनूसार वन आणि सामाजिक 
वनीकरण तयार करण्यात आलेल्या रोपवाटीकामधून Fan संख्येत व पुरेशा उंचीची, दर्जदार, 
गुणवत्तापूर्ण आणि Yes रोपे उपलब्ध करून घ्यावीत. 

३) सदर रोपे प्रामुख्याने शासकीय योजनेतंर्गत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, हाक्य Woy तरच 
खरेदीसाठीची आवऱ्यक तो खर्च शाळा व्यवस्थापन समितीच्या उपलब्ध निधीतून भागविण्यात 


यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाआश्ा-२०२१/प्र.क्र.६६/का.१३, 


8) 


१०) 


११) 


संबंधीत आश्रमशाळेमध्ये सर्व शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा यामध्ये समावेश करावा. 

सदर कार्यक्रमांतर्गत वृक्षलागवड करण्यात येणाऱ्या जागेची निश्चिती करावी. 

वृक्षलागवडीसाठी खड्डे तयार करणे, माती, खत भरून रोपलागवडीसाठी तयार करून इत्यादी 
कामे विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने पूर्ण करावीत. 

“एक विद्यार्थी एक झाड” या संकल्पनेनूसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने एक झाड लावणे अपेक्षित असून 
सदर झाडाचे संगोपन विद्यार्थ्यांकडून कसे होईल याचे नियोजन मुख्याध्यापकांनी करावे. 

वृक्ष लागवड करतांना हवामान, पाण्याची उपलब्धता व भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन 
सावली देणारे, शोभीवंत आणि फळावळ देणाऱ्या वृक्ष प्रजाती प्राधान्याने लावण्यात याव्यात. 
यामध्ये प्रामुख्याने आंबा, चिंच, आवळा, शेवगा, कवठ, काजू, फणस, वड, पिंपळ, निम, फळस, 
गुलमोहर, चाफा व औषधी वनस्पती इत्यादी रोपाचा GAAS असावा. स्थानिक परिस्थितीनीरूप 
अन्य रोपांची निवड व लागवड करण्यास मोकळीस असेल. 

लागवड केलेले रोप जगवण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्यात यावी. 

रोप लागवडीची माहिती प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे पाठवावी. त्यामध्ये वर्ष निहाय केलेली 
लागवड व जगलेली रोपे याची माहिती नमुद करावी. 

प्रत्येक वर्षी लागवड केलेल्या रोपापैकी किमान Co % रोपे जगणे आवश्‍यक आहे. त्यापेक्षा कमी 
रोप जगल्यास प्रकल्प अधिकारी यांनी संबंधीत मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या शोर्‍यामध्ये नोंद 
घ्यावी. 


३.  उपरोक्तप्रमाणे एक विद्यार्थी एक झाड या संकल्पेनूसार झाडे लागवड केल्यानंतर त्याबाबतची 


माहिती /त्रेमासिक अहवाल सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये शासनास सादर करण्यात यावा. 


छठ. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८०३१६५८१३५५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development 
Depar , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1ebBab54859eae7 


व 920c9d0d1f622, 
serialNumber=e5bb5862d0e131a274d92f7a 1 acef953e01301c1 bOfb61 
S h | n d e Sdc6cce4812bded257, cn=Subrao Narayan Shinde 
Date: 2021.08.03 17:06:29 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाआशा-२०२१/प्र.क्र.६६/का.१३, 


मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

सर्व सह सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर. 

सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

. सर्व आदिवासी शासकीय आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक (प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत) 
निवड नस्ती (का-१३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


PR SM > Kw HW 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शाआझ्ा-२०२१/प्र.क्र.६६/का.१३, 


विवरणपत्र 
अ.क्र. | शासकीय आश्रमशाळा/ | दि.२० एप्रिल, २०१६ रोजीच्या | रकाना क्रमांक ३ वृक्ष शिल्लक जमिनीवर करावयाची वृक्ष लावगड 
वसतीगृहाचे नाव (ता.जि) | शासन निर्णयान्वये लागवड पैकी जिवंत लागवडीसाठी | फळ देणारी व्‌क्ष ती वनरायी 
केलेल्या वृक्षाची संख्या | असलेल्या झाडांची | योग्य शिल्लक 
संख्या जमिन 
शं २ ३ | 4 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


